डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे येथील 
भाषा शास्त्र विभाग, प्रेक्षागृह हॉल आणि इमारत क्र.१ यांचे 
नुतनीकरण करण्याकरिता निधी वितरीत 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र: डीसीआय-२०१९/प्र.क्र.२२/विशि-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १५ मार्च, २०२४. 


संदर्भ :- १. विभागाचा समक्रमांकाचा दि.१५.०२.२०२३ रोजीचा झासन निर्णय. 
२. विभागाचा समक्रमांकाचा दि.०५.०७.२०२३ रोजीचा शासन निर्णय. 
३. कुलसचिव डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे यांचे 
दि.२२.०२.२०२४ रोजीचे पत्र. 
४. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३ दि.१२.०४.२०२३. 


प्रस्तावना :- डेक्कन कॉलेज ही संस्था भारतातील तीन जुन्या संस्थापैकी एक आहे. डेक्कन कॉलेज ही 
संस्था डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था या नावाने दि.१७.०८.१९३९ रोजी सुरु केली. 
विद्यापीठातील इमारती १२५ वर्षापुर्वी बांधलेल्या असूल्यामुळे डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, 
पुणे येथील भाषा शास्त्र विभाग, प्रेक्षागृह हॉल आणि इमारत क्र.१ यांचे नुतनीकरण करण्याकरिता संदर्भ क्र.१ 
येथील शासन निर्णयान्वये रु.७६५.७७ लक्ष किंमतीच्या अंदापत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली 
आहे. सदर प्रशासकीय मान्यतेस अनुसरुन संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये निधी वितरीत करण्यात 
आला आहे. आता सदरहू नुतनीकरणाचे काम त्वरीत होण्याच्या दृष्टिने निधी वितरीत करण्याची संदर्भ क्र.३ 
येथील पत्रान्वये विनंती केली आहे. सदर विनंतीस अनुसरुन वित्त विभागाने निधी वितरीत करण्यास मान्यता 

दिल्यानुसार भाषा शास्त्र विभाग, प्रेक्षागृह हॉल आणि इमारत क्र.१ यांचे नुतनीकरण करण्याकरिता निधी 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे येथील भाषा शास्त्र विभाग,प्रेक्षागृह हॉल, 
इमारत क्र.१, या इमारतींचे नुतनीकरण करण्याकरिता रु.२,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी फक्त) 
एवढा निधी वितरीत करण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 
१. विद्यापीठाने कामाची प्रगती व झालेला खर्च याचा अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण यांच्यामार्फत 
शासनास पाठविण्याची व्यवस्था करावी. 
२. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही. यादृष्टीने 
विशेष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 


३. सदरहू रक्कमेचे विनियोग was (Utilization Certificate) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 
यांचेमार्फत शासनास विहित वेळेत सादर करण्यात यावे. 

४. संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयात नमूद केलेल्या अटींचे पालन करुन खरेदी करण्यात यावी. 

५. वरील अनुदानाची सर्व कागदपत्रे व हिशोब महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ किंवा प्रकरणपरत्वे 
महाळेखापाल-२ नागपूर यांनी सदर कामाकरीता प्राधिकृत केलेले अधिकारी यांना तपासण्याचे 
अधिकार असून, त्यांनी मागणी केल्यास, सर्व कागदपत्रे त्यांच्याकडे तपासणीकरीता विद्यापीठाने 
सादर केली पाहिजेत. 


२. सदरहू मंजूर झालेली तरतूद तातडीने डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे विद्यापीठास 
उपलब्ध करुन देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहील 

३. सदर खर्च "मागणी क्रमांक - डब्ल्यु-२, प्रधानशिर्ष- २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ०३- विद्यापीठीय व 
उच्च शिक्षण, १०२- विद्यापीठांना सहाय्य, - (००) (२१) डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे या 
संस्थेचा विकास (२२०२ ०९१४), ३१ सहाय्यक अनुदाने" या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२०२४ मधील मंजूर 
तरतूदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. हाशासन निर्णय, महाराष्ट्र विनियोजन अधिनियम २०२३, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०२३/प्र.क्र.४०/ अर्थ-३ दि.१२.०४.२०२३ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. या शासन निर्णयातील 
परिशिष्ट मधील अनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद अटींची पूर्तता होत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार, नियोजन व वित्त विभागाचा 
अनुक्रमे अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३०/१४७१, दि.२८.०२.२०२४ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.३५५/२०२४/व्यय-५, 
दि.११.०३.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०३१५२१२९३५६६०८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


ly signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 


ig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND 
AJIT MADHUKARRAO ण orarmenr 


deb455609479b6c7f30e7f1f9a8360c0f8600a542859e8fe229 
d6ea333415e8d, postalCode=400032, st=Mi 


BAWISKAR ण ee 
(अजित बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. कुलगुरू, डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे. 


३. मा.मंत्री (उच्च व da शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, Fare, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.(५ प्रती) 


६. उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


. उप सचिव (अर्थसंकल्प), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


८. कुलसचिव, डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था, पुणे. 


. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२ महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

. महालेखापाल, (लेखापरीक्षा) -१/२ महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, पुणे. 

. निवडनस्ती (विशि-२), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


